राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनास सादर 
केलेल्या अहवाल क्रमांक-५८ मधील 
शिफारशींनुसार महाराष्ट्र राज्यातील इतर 
मागासवर्ग यादींमध्ये जाती समाविष्ट 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आयोग-२०२४/प्र.क्र.२३२/मावक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : १) झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक: सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.२३५/ 
मावक-५, दि.२५.०६.२००८ 
२) शासन निर्णय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, क्रमांक: सीबीसी-२०१९/प्र.क्र.9२/मावक, दि.०४.०६.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्याच्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील 
जातीच्या यादीमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार वाचा येथे नमूद क्रमांक-१ व २ च्या शासन 
निर्णयांन्वये काही नवीन जातींचा अंतर्भाव करुन / वगळून यादी अद्ययावत केलेली आहे. 


महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी शासनास अहवाल क्रमांक-५८ सादर करुन, त्याद्वारे “तिलोरी 
कुणबी”, “frat कुणबी”, “ति.कुणबी” या पोटजातींचा महाराष्ट्र शासनाच्या “इतर मागासवर्ग” यादीतील 
अ.क्र.८३ येथे कुणबी, पोट जाती Sa कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा 
यांच्यापुढे तिलोरी कुणबी, तिल्लोरी कुणबी, ति.कुणबी या जातीचा समावेश करण्याबाबत शिफारस केली आहे. 
त्यानुषंगाने मा.मंत्रीमंडळाने सदर शिफारस मान्य केली असून सदर मान्यता विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या 
इतर मागासवर्ग प्रवर्गाच्या यादीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्य मागासवर्ग आयोगाने शासनास सादर केलेल्या अहवाल क्रमांक-५८ मधील शिफारशीनुसार 
विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या दि.२५.०६.२००८ व दि.०४.०६.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये अंतिम करण्यात आलेल्या जाती / तत्सम जातीच्या यादीत बदल करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
०२. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल क्रमांक-५८ मध्ये प्र.क्र.१९६/२०२२ अन्वये “तिलोरी 
कुणबी”, “तिछ़ोरी कुणबी”, “ति.कुणबी” या पोटजातींचा महाराष्ट्र शासनाच्या “इतर मागासवर्ग” यादीतील 
अ.क्र.८३ येथे कुणबी, पोट जाती Sa कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२४/प्र.क्र.२३२/मावक 


यांच्यापुढे तिळोरी कुणबी, तिल्लोरी कुणबी, ति.कुणबी या पोटजातीचा समावेश करण्याबाबत सखोल 
पडताळणीअंती शासनास अभिप्राय सादर केले आहेत. सदर प्रकरणांबाबतची वस्तुस्थिती व गुणवत्ता विचारात 
घेऊन खालील तक्त्यात नमूदप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र य प्रक्र. | जातीचे नाव शासनाचा निर्णय 


| १_| २ ३ 8 


१ प्र.क्र.१९६/२०२२ | तिलोरी कुणबी, | आयोगाच्या शिफारसीनुसार “तिलोरी कुणबी”, “तिह़ोरी 
तिछोरी कुणबी, | कुणबी”, “ति.कुणबी” या पोटजातींचा महाराष्ट्र शासनाच्या 
ति.कुणबी. | “इतर मागासवर्ग” यादीतील अ.क्र.८३ येथे कुणबी, पोट जाती 
लेवा कुणबी, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, मराठा कुणबी, 
कुणबी मराठा यांच्यापुढे तिळलोरी कुणबी, तिछोरी कुणबी, 
ति.कुणबी या पोटजातीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्या आलेले बदल हे शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून लागू होतील. 


०४. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०९२४१६३८३१३६३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
RAMDAS PETKAR 
(र. रा. पेटकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खासगी सचिव. 


३. मा. अध्यक्ष, विभानसभा यांचे खासगी सचिव. 

४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 

५. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 

६. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, 

७. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 
८. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. सर्व मा.पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मा.मुख्य सचिव यांचे सह/उप सचिव. 

११. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


<1 जन. <4, 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयोग-२०२४/प्र.क्र.२३२/मावक 


१२ 


१३ 
१४ 
q4 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 


— 


23. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


२८ 


२९. 
३०. 


२३१ 


३२. 
38. 
२३४. 
२३५. 
२३६. 
30. 


es 


3¢ 


२३९. 
४०. 
४१. 
४२. 
४२. 


totes 


. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. त्यांना विनती करण्यात येते की, 
त्यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख सूचना दयाव्यात. 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१. मुंबई. 
.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. मुख्य महानगर दंडाधिकारी 
.सर्व विभागीय आयुक्त, 
. सर्व जिल्हा दंडाधिकारी, 
. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
.सर्व उप विभागीय अधिकारी (महसूल) तथा उप विभागीय दंडाधिकारी, 
.सर्व तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसिलदार, 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, गुबई 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा खंडपीठ, नागपूर 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा खंडपीठ, नागपूर 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा खंडपीठ, औरंगाबाद 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा खंडपीठ, औरंगाबाद 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. संचालक, माध्यमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, आदिवासी कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
सदस्य सचिव, राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 
उपायुक्‍त तथा सदस्य, विभागीय जात पडताळणी समिती (सर्व जिल्हे) 
सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समिती (सर्व जिल्हे) 
ud प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
सर्व विभागीय समाज कल्याण अधिकारी/ सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी 
सर्व सहायक सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
सर्व जिल्हा परिषदांचे समाजकल्याण अधिकारी 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, बृहन्मुंबई/ मुंबई उपनगरे 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


